"सहायक कक्ष अधिकारी मर्यादित विभागीय स्पर्धा 
परीक्षा-२०२२" मधील गुणवत्तेनुसार शिफारस्प्राप्त 
उमेदवारांचे मंत्रालयीन विभागात नियतवाटप. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः मविप १४२३/प्र.क्र.३३/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: २३ मार्च, २०२३ 


वाचा : १) म.लो.आ. क्र. १४४२/सकअमविप/२०२२/२४, दि. 03-02-2023 चे पत्र. 
२) या विभागाचे समक्रमांक दिनांक २३-०२-२०२३ रोजीचे आदेश. 


शासन आदेठा 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने संदर्भाधीन क्र. १ येथील दि. 03-02-2023 रोजीच्या पत्रान्वये 
"सहायक कक्ष अधिकारी मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा-२०२२" मधून शिफारस केलेल्या उमेदवारांचे 
संदर्भाधीन क्र. २ येथील दि. २३-०२-२०२३ रोजीच्या आदेशान्वये सहायक कक्ष अधिकारी या पदावर 
मंत्रालयीन विभागात नियतवाटप करण्यात आळे आहे. सदर आदेशातील अ.क्र. ९ वरील श्री. व.अ.शोख, 
लिपिक-टंकलेखक, महसूल व वन विभाग, अ.क्र. ४३ वरील श्री. मा. ना. इबिते, लिपिक-टंकलेखक, 
नियोजन विभाग व अ.क्र. ५३ वरील श्री. वि.वि.म्हेत्रे, लिपिक-टंकलेखक, कौडाल्य, रोजगार, उद्योजकता व 
नाविन्यता विभाग यांच्या पदस्थापनेत प्रशासकीय कारणास्तव सुधारणा करण्यात येत असून, त्यांची सुधारित 
पदस्थापना खालील विवरणपत्रातील रकाना क्र. ६ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. । दि. २३-०२- | उमेदवारांचे नाव | सध्याचा विभाग | पदौोन्नतीनंतर सुधारीत 
२०२३च्या पदस्थापना पदस्थापना 
आदेशातील केलेला विभाग 
क्रमांक 
fe) २ ३ (2-8.__.| 4 & 
a 8 श्री. व.अ.शेख मवववि वित्त विभाग महसूल व वन 
विभाग 
२ ४३ श्री. मा.ना. इबिते | नियोजन सार्वजनिक नियोजन विभाग 
आरोग्य विभाग 
3 43 श्री. वि.वि. म्हेत्रे | कौरोउवनावि | विधिव न्याय | कौशल्य, रोजगार, 
विभाग उद्योजकता व 
नाविन्यता विभाग 


२. सुधारीत पदस्थापना केलेल्या विभागांनी उपरोक्‍त कर्मचाऱ्यांना सहायक कक्ष अधिकारी पदावर 
तात्काळ रूजू करून घ्यावे. श्री. शोख, श्री. इबिते व श्री. म्हेत्रे यांच्याबाबत सहायक कक्ष अधिकारी पदावरील 
पदस्थापनेच्या अनुषंगाने अन्य अटी व शर्ती संदर्भाधिन क्र. २ येथील दि. 23-02-2023 च्या आदेशामध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे लागू राहतील. 


शासन आदेडा HATH: AAT १४२३/प्र.क्र.३३/१४-अ 


3. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३२३२०४९३९३६०७ असा आहे. सदर शासन आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VINAYAK BABURAO MANE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=62086e8da42b80ce1e183d1e9775b63142b6a94941défa 
6ffe12c2ad5c605c23, postalCode=400032, st=Maharashtra 


BABURAO MANE ‘wcrc 
(वि. बा. माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्री. व.अ. शोख, लिपिक-टंकलेखक (महसूल व वन विभागामार्फत) 
श्री. मा.ना. इबिते, लिपिक-टंकळेखक (नियोजन विभागामार्फत) 
श्री. वि.वि. म्हेत्रे, लिपिक-टंकलेखक (कौडशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागामार्फत) 


प्रत, 
. अ.मु.स. (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

२. अ.मु.स./प्र.स./सचिव, महसूल व वन विभाग/ वित्त विभाग/नियोजन विभाग/विधि व न्याय 
विभाग/सार्वजनिक आरोग्य विभाग/कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

३. सहसचिव/उपसचिव (आस्थापना), महसूळ व वन विभाग/ वित्त विभाग/नियोजन 
विभाग/विधि व न्याय विभाग/सार्वजनिक आरोग्य विभाग/कौडाल्य, रोजगार, उद्योजकता व 
नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

४. सा.प्र.वि./१४-अ (संग्रहार्थ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


